महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- १) शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक ०७-०५-२०१८ 


2) शासन Beat समक्रमांक दिनांक २७-०७-२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार संदर्भाकित 
क्रमांक १ व २ वरील आदेशान्वये श्री. गो.चं.राणे, लिपिक-टंकलेखक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची 
ग्रामविकास विभागात करण्यात आलेली बदली प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०७१७२११८६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Nooo 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


De 71 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.गो.चं.राणे, लिपिक-टंकलेखक (उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत) 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ (संबंधित 
ग्रामविकास विभाग मंत्रालयीन 
सह/उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ग्रामविकास विभाग विभागांमार्फत) 

४. आहरणव संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-39). 


